सार्वत्रिक बदल्या सन २०२२ 


निरीक्षक (गट-ब),राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक :- इएसटी-१२२२/प्र.क्र.१२८/राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


शासन आदेठा:- 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 
दिनांक :- २४ मे, २०२२. 


निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील स्तंभ (२) मधील मधील अधिकाऱ्यांची 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
दि.०९.०४.२०१८ चे समुपदेशनाचे धोरण व प्रशासकीय निकड विचारात घेऊन, सन २०२२ मध्ये 


नियत बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील स्तंभ (४) मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
1 श्री.अन्वर खातिब सिमा तपासणी नाका, सोलापूर । सिमा तपासणी नाका, पुर्नाड, 
जि.जळगाव 
२ श्री.जी.व्ही. पाटील मे.पाल्स डिस्टीळरीज (स्कोल वाशिम 
ब्रैवरीज) वाळुंज, औरंगाबाद 
३ | श्री.अविनाश घरत ओ-विभाग, मुंबई हहर यु विभाग, मुंबई उपनगर 
४ | श्री.एस.जी. गवस सी-विभाग, मुंबई हहर एन-विभाग, मुंबई उपनगर 


श्री.ए.एस. पवार 


डोंबिवली, जि.ठाणे 


उल्हासनगर, ठाणे 


पुणे 


६ ।श्री.आर. जी. एन-विभाग, मुंबई उपनगर मे.लोकरंजन ब्रेवरीज, हडपसर, 
बिराजदार पुणे 

७ | Ae. नागरगोजे । यु-विभाग, मुंबई उपनगर मुरुड, रायगड 

८ | श्री.बी.के. जाधव डब्ल्यू-विभाग, मुंबई उपनगर पाचोरा, चाळीसगाव 

९ श्री.एल.एम. शिदे मे.प्रिव्हीलेज डिस्टीलरीज, इचलकरंजी, कोल्हापूर 

जि.सातारा 

हि o श्री.व्ही.ओ. मनाले दौड, पुणे विटा, जि.सांगली 
(श्री.कोळी यांच्या दि.३१.५.२०२२ 
रोजी सेवानिवृत्तीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदी) 

a q श्री.बालाजी शि. माने | मे.लोकरंजन ब्रेवरीज, हडपसर, | महाड, जि.रायगड 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१२२२/प्र.क्र.१२८/राउशु-१ 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
१२ | श्री.कैरणसिह दे. पाचोरा, चाळीसगाव डोंबिवली, जि.ठाणे 
पाटील 
93 श्री. एम. बी. चव्हाण उल्हासनगर, ठाणे भरारी पथक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई 
१४ श्री.संजय ज.डेरे डी-विभाग, पुणे विभागीय भरारी पथक, कोल्हापूर 
१५ | श्री.पी.आर. पाटील इचलकरंजी, कोल्हापूर भरारी पथक, कोल्हापूर 
१६ । श्री.ए.ए.पवार मुरुड जि.रायगड आय-विभाग, मुंबई शहर 
१७ | श्री.पी.बी.पोळ जी-विभाग, मुंबई शहर दौड, जि.पुणे 
१८ | श्री.विजयकुमार के. सी-विभाग, ठाणे एफ-विभाग, नागपूर 
थोरात 
१९  श्री.सुभाष खरे एफ-विभाग, नागपूर पी- विभाग, मुंबई उपनगर 
२० | st. रियाज अहमद "पी" विभाग, मुंबई उपनगर मे.पाल्स डिस्टीलरीज (स्कोल 
खान ब्रैवरीज) वाळुंज, औरंगाबाद 
२१ | श्री. पी. एम. गौडा "आय" विभाग, मुंबई हहर सी-विभाग, मुंबई शहर 
22. श्री. पी.एच. सोनावणे । महाड, जि. रायगड डब्ल्यू-विभाग, मुंबई उपनगर 


२.  श्री.के.आर.चौधरी, निरीक्षक, अ- विभाग, नागपूर, श्री.डी.एस.जानराव, निरीक्षक, एफ 
विभाग, पुणे व श्री.बी.व्ही.ढवळे, निरीक्षक, जी-विभाग, पुणे यांच्या सेवानिवृत्तीस एक वर्षापेक्षा कमी 
कालावधी शिल्लक असल्याने त्यांना सध्या कार्यरत पदावर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. सदर अधिकाऱ्यांनी बदली पदावर तात्काळ रूजू व्हावे. 
सदर अधिकाऱ्यानी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा तसेच 
त्यांनी अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरिता बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांचे माहे जून, २०२२ चे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्व कार्यालयाने 
आहरीत करू नये. 


४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण 
अवधीतच, बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा 
या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 


५. सदर बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा 
प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन 
करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई 
करण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१२२२/प्र.क्र.१२८/राउशु-१ 


६. सदर BTS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५२४१८३७४७९२२९ असा आहे. हा शासन आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 
१ 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


GS ८-४ 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) 


Digitally signed by Sandeep Gorakhnath Dhakane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
S a n d e e p G 0 | a kh n a t h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=418588839686584ca25060bf5 7af23a4473234e 
D h a ka n e bcec421d084d8890fc37c8f673, cn=Sandeep Gorakhnath 
Dhakane 
Date: 2022.05.24 18:40:44 +05'30' 


(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री (SA) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

संबंधित विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 

संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

संबंधित निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

निवडनस्ती (राउशु-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


